RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ९९ 

अंक ९९ ] 


बुधवार , ऑगस्ट २८ , २०१ ९ / भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक अधिसूचना -२०१९/ प्र.क्र .१५/ अ - १.- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१५ ( २०१५ चा अध्यादेश ५ ) याद्वारे , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाईचा अणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) यामध्ये समाविष्ट केलेल्या कलम १० क च्या पोट - कलम (१) चा खंड (ड) यामध्ये अशी तरतूद आहे की , 
समुचित शासनास लोकहितास्तव अधिसूचनेद्वारे, जेथे जमिनीचा मालकी हक्क निहित असणे चालू राहील अशा बाबतीतील , 
सार्वजनिक - खाजगी भागीदारीखालील प्रकल्पांसह, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यातून सूट देता येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीईएन -०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ-२, दिनांक १३ मार्च 
२०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “पूर्वीची अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे, त्यात नमूद केलेल्या विवक्षित प्रकल्पांना, 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यातून सूट देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सन २०१५ चा उक्त केंद्रीय अध्यादेश क्रमांक ५ अंमलात असण्याचेबंद झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम , महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने , भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ ( २०१८ चा महा. ३७) याद्वारे , 
सुधारणा केलेली आहे ; 


• 


भाग चार - अ -२१ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २८, २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी समुचित शासनाच्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ 
रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे , संपादित करण्याचेप्रस्तावित केलेल्या जमिनीच्या बाबतीतील भूमी अभिलेखांच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेण्याचे व ते पूर्ण करण्याचेनिदेश दिलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१८ च्या उक्त अधिसूचनेला बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा पुढे आव्हान 
देण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ३९/ २०१ ९ यावरील दिनांक ४ जानेवारी 
२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ च्या उक्त अधिसूचनेनुसार करण्यात येणारी कार्यवाही स्थगित केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, २०१३ चा उक्त केंद्रीय अधिनियम, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यामध्ये केंद्रीय अधिनियमामध्ये भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ ( २०१८ 
चा महा.३७) याद्वारे इतर गोष्टींबरोबरच, कलम १० क समाविष्ट करून सुधारणा करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूची एक मध्ये वर्णन केलेला प्रकल्प हा एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून त्याच्या 
संबंधातील जमिनीचा मालकी हक्क हा शासनाकडे निहित असणे चालू राहील 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये वर्णन केलेली जमीन लोकहितास्तव संपादित करणे इष्ट आहे , अशी 
राज्य शासनाची खात्री पटली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त कलम १० क ( ते महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना) त्याच्या परंतुकाद्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे, संपादित 
करावयाच्या प्रस्तावित जमिनीचे व्याप्तिक्षेत्र असलेली एक मोकळी किमान आवश्यक जमीन आहे, याची सुनिश्चिती करण्यात आली 
आहे . 

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्याच्या कलम १० क च्या खंड ( च) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , लोकहितास्तव 

( क) दिनांक १३ मार्च२०१५ ची उक्त पूर्वीची अधिसूचना रद्द करीत आहे. 
( ख) उक्त प्रकल्पाला, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यातून सूट देत आहे . 

अनुसूची एक 

सार्वजनिक प्रयोजनाचा तपशील 
प्रकल्पाचे नाव 

राजापेठ उड्डाण पुलाकडे जाणारा मार्ग 
प्रकल्पाचा तपशील 

राजापेठ उड्डाण पुलाकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या प्रयोजनार्थ, 

खाजगी तसेच शासकीय जमिनीचे संपादन . 
संपादन करण्याच्या 

पायाभूत सुखसोयी , वाहतूक सुविधा, अमरावती - बडनेरा 
अभिकरणाचा तपशील 

मार्गाच्या दोन्ही बाजूंवर होणारी वाहतूक कोंडी. त्यानंतर 

वाहतूक कोंडी कमी होऊन वाहतूक सुरळीत होईल . 
सार्वजनिक लाभ 

वाहतूक सुविधा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २८ , २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची दोन 


जमिनीचा तपशील 


अनु- नझुल शिट 
क्रमांक क्रमांक 


गाव- राजापेठ, अमरावती शहर, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती 
प्लॉट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र ( चौ.मी.) 

बांधकाम क्षेत्र 
( खुली जागा) ( चौ.मी.) 


खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


सरकारी जागेवर 

असलेले 
अतिक्रमण क्षेत्र . 


( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


१ 


५४ ए 


७.१९ 


O 


७.१९ 
६.७४ 


२ 


५४ ए 


O 


६.७४ 


O 


३ 


५/६ पैकी 
५/६ पैकी 
५/६ पैकी 
५/६ पैकी 
५/६ पैकी 


७.३ ९ 


७.३९ 


O 


५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 


४ 


९ .७२ 


O 


९ .७२ 


० 


५ 


O 


७.३७ 


७.३७ 


६ 


O 


१७.४३ 


१७.४३ 


O 


७ 


५४ बी 
५४ बी 
४६ बी 


५/६ पैकी 
५/६ पैकी 
५/६ पैकी 


O 


१०.६८ 


१०.६८ 


O 


८ 


O 


३.५० 
२ ९ .८८ 


९ 


१/१८ 


O 


O 


४६ बी 
५४ सी 


३.५० 
२ ९ .८८ 
५३.२२ 
२४.२३ 


१० 


१/१७ 


२६.७२ 


O 


११ 


५४ सी 


२६.५० 
१ ९ .४ ९ 
२.८३ 


४.७४ 


O 


१२ 


७.५८ 


१०.४१ 


O 


१३ 


४६ ए 
४६ ए 
४६ ए 


O 


३६.७६ 


३६.७६ 


O 


१४ 


२४.४५ 


६.७५ 


३१.२० 


० 


१५ 


४६ ए 


१८०/४ पैकी 
१८०/४ पैकी 
१८०/४ पैकी 
१८०/३० पैकी 
१८०/३० पैकी 
१८०/३० पैकी 
१८०/२८ पैकी 
१८०/२८ पैकी 
१८०/२८ पैकी 


१४.१५ 


O 


१४.१५ 


O 


१६ 


४६ ए 


१४.९ १ 


१४.९ १ 


१७ 


३७.६३ 


O 


३७.६३ 


O 


१८ 


४६ ए 
४६ ए 
४६ ए 


४.१६ 


१२.८८ 


१७.०४ 


१ ९ 


७.१२ 


७.३६ 


१४.४८ 


O 


२० 


४६ ए 


१८०/२७ 


O 


६५.५२ 
५७.५० 


२१ 


४६ ए 


१८०/१२ 


O 


O 


६५.५२ 
५७.५० 
९ ७.३६ 
१३२.८२ 


२२ 


५/४ पैकी 


९ ७.३६ 


२३ 


१३२.८२ 


O 


O 


५४ ए 
५४ ए 
४६ ए 
४६ ए 


२४ 


२०.८६ 


. 


२०.८६ 


O 


२५ 


O 


९ .०० 


९ .०० 


O 


२६ 


२३.३८ 


१३.८७ 


O 


४६ ए 
४६ ए 


३७.२५ 
५६.८१ 


२७ 


५१.८६ 


४.९ ५ 


O 


५/ १,२, 

३४ पैकी 
१८०/४२ पैकी 
१८०/४२ पैकी 
१८०/२ 
१८०/२५ 
१८०/२४ अ 
१८०/२३ पैकी 
१८०/२३ पैकी 
१८०/२३ पैकी 
१८०/२३ पैकी 


२८ 


१२.७५ 


४.१३ 


१६.८८ 


O 


२ ९ 


४६ ए 
४६ ए 
४६ ए 


O 


९ .८४ 


O 


९ .८४ 
६.९ ६ 


३० 


६.९ ६ 


0 


३१ 


४६ ए 


९ .१२ 


. 


९ .१२ 


O 


३२ 


४६ ए 


९ .३८ 


९ .३८ 


O 


भाग चार - अ -२१ ९ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २८, २०१९ / भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


अनु 
क्रमांक 


नझुल शिट 


प्लॉट क्रमांक 


क्रमांक 


संपादन करावयाचे क्षेत्र ( चौ.मी.) 

बांधकाम क्षेत्र 
( खुली जागा) 

( चौ.मी.) 


खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


सरकारी जागेवर 

असलेले 
अतिक्रमण क्षेत्र . 
( चौ.मी.) 


( चौ.मी.) 


३३ 


४६ ए 


O 


९ .३२ 


९ .३२ 


O 


३४ 


४६ ए 


८.५७ 


O 


८.५७ 


३५ 


४६ ए 


८.०४ 


८.०४ 


३६ 


२८.३२ 


३२.६४ 


४६ ए 
४६ ए 


३७ 


५३.५४ 


O 


५.५२ 
६.८ ९ 


६०.९ ६ 
५ ९ .०६ 
६.८ ९ 
१ ९.९ ५ 


३८ 


O 


O 


४६ ए 
४६ ए 


३ ९ 


१ ९.९ ५ 


O 


४० 


४६ ए 


O 


२२.११ 


२२.११ 


O 


४१ 


४६ ए 


९ .३० 


९ .७६ 


O 


४२ 


४६ ए 


११.१३ 


०.०० 


१ ९ .०६ 
११.१३ 
१० ९ .५० 


O 


४३ 


४६ ए 


१० ९ .५० 


०.०० 


O 


४४ 


१८०/२३ पैकी 
१८०/२३ पैकी 
१८०/२३ पैकी 
१८०/२२ 
१८०/१० 
१८० पैकी 
१८० पैकी 
१८० पैकी 
१८० पैकी 
१८० पैकी 
१८० पैकी 
१/१ पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ ए पैकी 
१/१ पैकी 


०.०० 


२.२८ 


२.२८ 


O 


४५ 


५३.५४ 


५.५२ 


५ ९ .०६ 


४६ 


०.०० 


४.५ ९ 


४.५ ९ 


४७ 


५३.५४ 


५.५२ 


O 


५ ९ .०६ 
५.१० 


४८ 


०.०० 


५.१० 


0 


४ ९ 


५३.५४ 


५.५२ 


५ ९ .०६ 


O 


५० 


५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 


२.४७ 


०.०० 


२.४७ 


O 


५१ 


०.०० 


३२.३२ 


३२.३२ 


O 


५२ 


४५.१३ 


१०.९ २ 


O 


५३ 


३८.९ १ 


१६.१२ 


५६.०५ 
५५.०३ 
३.१५ 


O 


५४ 


३.१५ 


०.०० 


O 


५५ 


११.९ ७ 


०.०० 


११.९ ७ 


O 


५६ 


१६२/१ 


०.०० 


२२.४१ 


२२.४१ 


O 


५७ 


११८ व ११ ९ 


२६.३४ 


१८.६० 


५४ सी 
५४ सी 


५८ 


९ ४ 


०.०० 


६०.३० 


४४.९ ४ 
६०.३० 
५४.८६ 


O 


५ ९ 


०.०० 


O 


९ २ 
१/१ पैकी 
१/१ पैकी 


५४.८६ 
१६.१० 


६० 


३.८४ 


१ ९.९ ४ 


O 


६१ 


२१.०० 


४.८८ 


२५.८८ 


O 


५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ सी 
५४ बी 
५४ बी 


६२ 


९ १ 


४१.१० 


०.०० 


४१.१० 


O 


६३ 


८५ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४.५२ 


६४ 


११०/४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३.४० 


६५ 


५४ बी 


०.०० 


०.२२ 


०.२२ 


O 


६६ 


०.०० 


०.९ ६ 


०.९ ६ 


O 


११३ पैकी 
११३ पैकी 
११३ पैकी 
११३ पैकी 


६७ 


०.०० 


१.६४ 


५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 


१.६४ 


६८ 


०.०० 


१.९ २ 


0 


१.९ २ 
१३.४१ 


६ ९ 


११४ 


०.०० 


१३.४१ 


३०.७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २८, २०१९ / भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


५ 


प्लॉट क्रमांक 


अनु- नझुल शिट 
क्रमांक क्रमांक 


खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र ( चौ.मी.) 

बांधकाम क्षेत्र 
( खुली जागा) 

( चौ.मी.) 
( चौ.मी.) 
४.४० 

१.०५ 


सरकारी जागेवर 

असलेले 
अतिक्रमण क्षेत्र. 
( चौ.मी.) 
१५.०१ 


७० 


११६,११७/ १ 


५.४५ 


७१ 


११७/२ 


५.१५ 


५.२५ 


१०.४० 


४.७२ 


७२ 


११९ पैकी 


२८.५५ 


०.०० 


२८.५५ 


७३ 


१३०/२ 


८.४४ 


०.०० 


८.४४ 


७४ 


४७ 


५.६३ 


०.०० 


0 


७५ 


५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 


०.०० 


४.५० 


५.६३ 
४.५० 
५.८१ 


१३.५० 


७६ 


०.०० 


५.८१ 


५.५८ 


४८,४ ९ पैकी 
४८,४ ९ पैकी 
४८,४ ९ पैकी 
४८,४ ९ पैकी 


७७ 


२.६० 


८.३५ 


८.५८ 


१०.९ ५ 
४.५५ 


७८ 


४.५५ 


०.०० 


३.२२ 


७ ९ 


०.०० 


७.४० 


७.४० 


१७.०५ 


४८,४ ९ पैकी 
५०/१, ६८/४ पैकी 


८० 


०.०० 


८.०६ 


२.८६ 


२.८६ 


८१ 


५० / २,६८ / २ पैकी 


०.०० 


३.६८ 


३.६८ 


२.३० 


८२ 


०.०० 


३५.०५ 


O 


३५.०५ 
६.८४ 


८३ 


०.०० 


६.८४ 


O 


६ ९ पैकी 
७० पैकी 
७० पैकी 
७० पैकी 


८४ 


४.११ 


०.०० 


४.११ 


५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 


O 


८५ 


२.९ ७ 


०.०० 


O 


२.९ ७ 
१०.६३ 


८६ 


८०/१ 


१०.६३ 


०.०० 


१२.७५ 


८७ 


८०/२ 


३७.५० 


०.०० 


२८.१२ 


३७.५० 
१२.१ ९ 


८८ 


८१ 


१२.१ ९ 


०.०० 


८.५१ 


८ ९ 


१,२ 


६.०८ 


१६.०० 


२२.०८ 


१०.०० 


५३ ए 
५४ बी 


९ ० 


१३७, १३८ 


१७.३७ 


०.०० 


१७.३७ 


२.३० 


९ १ 


१२.९ ४ 


०.०० 


१२.९ ४ 


२.८ ९ 


९ २ 


५४ बी 
५४ बी 
५४ बी 


१४३ पैकी 
१४३ पैकी 
१४३ पैकी 


२ ९.९ २ 


०.०० 


५.७ ९ 


२ ९.९ २ 
१८.४३ 


९ ३ 


०.०० 


१८.४३ 


५.७८ 


९ ४ 


५४ बी 


८८ 


०.०० 


१६.५० 


५.७८ 


१६.५० 
१८.७३ 


१८.७३ 


०.०० 


O 


९ ५ 
९ ६ 


४६ बी 
४६ बी 
४६ बी 


१/१८ पैकी 
१/१८ पैकी 
१/१८ पैकी 


०.०० 


२२.० ९ 


O 


२२.० ९ 
२.०२ 


२७ 


०.०० 


O 


२.०२ 
२२२३.१३ 


१४८३.६६ 


७३९ .४७ 


१ ९ ८.५७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . गावडे, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - अ -२१ ९ -२ अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑगस्ट २८, २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated 28th August 2019 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND 

RESETTLEMENT ACT, 2013 . 


No. NOTI. 2019 / C.R.15 / A - 1.- Whereas, clause (e ) of sub - section ( 1) of section 10A of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), inserted by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement ( Amendment) Ordinance , 2015 (Ord. 5 of 2015 ), provides that the 
appropriate Government may, in the public interest, by notification , exempt the infrastructure projects including 
projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest with the Government from 
the application of provisions of Chapter II and III of the said Act ; 

And whereas, by the Government Notification , Revenue and Forests Department, No.GEN -01/2015 /C.R.3 / 
A -2, dated the 13th March 2015 (hereinafter referred to as the “ earlier notification ” ) exempted certain projects , 
mentioned therein from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 

And whereas, the said Central Ordinance No. 5 of 2015 has ceased to be in force ; 

And whereas , the said Act has been amended in its application to the State of Maharashtra by the State of 
Maharashtra , by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018 (Mah . XXXVII of 2018 ) ; 

And whereas, by Notification , dated the 11th September 2018 , issued by the Collector, Amravati, issued in 
exercise of the powers of the appropriate Government, it has been directed to undertake and complete the exercise 
of updating of land records in respect of the land proposed to be acquired ; 

And whereas, the said notification dated 11th September 2018 , was challenged before the Nagpur Bench of 
the Bombay High Court ; 

And whereas, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has, vide its order dated the 4th January 2019 , 
passed in Writ Petition No. 39 of 2019 , stayed the proceedings pursuant to the said notification dated the 11th 
September 2018 ; 

And whereas, the said Central Act of 2013 has, in its application to the State of Maharashtra , been amended 
by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
(Maharashtra Amendment) Act, 2018 (Mah . XXXVII of 2018 ), inter alia inserting section 10A in the Central 
Act; 

And whereas, the project described in the Schedule I hereto , is and infrastructure project, where the 
ownership of land continues to vest with the Government; 

And whereas, the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to acquire the land 
described in the Schedule II hereto ; 


And whereas, as required by the proviso to the said section 10A ( in its application to the State of 
Maharashtra ), has ensured that, the extent of the land proposed to be acquired is a bare minimum required land ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ) of section 10A of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 , in its 
application to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra is hereby, in the public interest ; 

( a ) rescinds the said earlier notification dated the 13th March 2015 . 


(b ) exempts the said project from the application of the provision of Chapter II and Chapter III of the 
said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑगस्ट २८, २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


Schedule I 


Description of Public Purpose 


Name of the Project 
Description of Project 


Details of acquiring agency 


Approaching Road to Rajapeth Flyover . 
Acquisition of Private as well as Government Land for the 
purpose of approaching Road to Rajapeth Flyover. 
Basic Amenities, Traffic Facility , Traffic conjunction 
happening on the both sides of Amravati-Badnera Road . 
Thereafter conjunction will become less and traffic will 
become regular. 
Traffic Facility . 


Public benefits 


Sr. 
No. 


Encroachment 
on Government 
Land. (Sq. Mt.) 

0 


1 


2 


0 


3 


0 


4 


0 


5 


0 


6 


0 


7 


0 


o 


8 


o 


9 


0 


10 


0 


11 
12 


o 


Schedule II 

Description of Lands 
Village Rajapeth , Amravati City , Taluka Amravati, District Amravati. 
Nazul Plot No. 

Propose Acquisition Area 
Sheet No. 

Open Area 

Construction Total Area 

(Sq. Mt. ) Area (Sq. Mt. ) (Sq. Mt.) 
54 A Out Of 5/6 

0 7.19 

7.19 
54 A Out Of 5/6 

0 6.74 

6.74 
54 B Out Of 5/6 

7.39 

0 

7.39 
54 B Out Of 5/6 

9.72 

0 

9.72 
54 B Out Of 5/6 

0 7.37 

7.37 
54 B Out Of 5/6 

0 17.43 

17.43 
54 B Out Of 5/6 

0 10.68 

10.68 
46 B Out Of 5/6 

3.50 

0 

3.50 
46 B 1/18 

29.88 

29.88 
54 C 1/17 

26.50 26.72 

53.22 
54 C Out of 180/4 

19.49 4.74 

24.23 
46 A Out of 180/4 

2.83 7.58 

10.41 
46 A Out of 180/4 

0 36.76 

36.76 
46 A Out of 180/30 

24.45 6.75 

31.20 
46 A Out of 180/30 

14.15 

0 

14.15 
46 A Out of 180/30 

14.91 

0 

14.91 
46 A Out of 180/28 

37.63 

0 

37.63 
46 A Out of 180/28 

4.16 12.88 

17.04 
46 A Out of 180/28 

7.12 7.36 

14.48 
46 A 180/27 

65.52 

0 

65.52 
46 A 180/12 

57.50 

0 

57.50 
54 A Out of 5/4 

97.36 

0 

97.36 
54 A Out of 5/1, 2 , 34 132.82 

0 

132.82 
46 A Out of 180/42 

20.86 

0 

20.86 
46 A Out of 180/42 

0 9.00 

9.00 
46 A 180/2 

23.38 13.87 

37.25 
46 A 180/25 

51.86 

4.95 

56.81 


0 


13 


0 


0 


14 
15 


0 


16 


0 


17 


0 


0 


18 
19 


o 


20 


0 


o 


21 
22 
23 


0 


0 


24 


o 


25 


0 


26 


0 


27 


0 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑगस्ट २८, २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


Plot No. 


Sr. 
No. 


Nazul 
Sheet No. 


Propose Acquisition Area 
Open Area Construction Total Area 
(Sq. Mt.) Area (Sq.Mt. ) (Sq. Mt.) 
12.75 4.13 

16.88 
0 9.84 

9.84 


Encroachment 
on Government 
Land.(Sq. Mt.) 

0 


28 


46 A 


180/24 A 


29 


46 A 


0 


30 


46 A 


0 


6.96 


6.96 


0 


Out of 180/23 
Out of 180/23 
Out of 180/23 
Out of 180/23 


31 


46 A 


9.12 


0 


9.12 


0 


32 


0 


9.38 


0 


9.38 
9.32 


0 


9.32 


0 


33 
34 


46 A 
46 A 
46 A 
46 A 


8.57 


0 


8.57 


0 


Out of 180/23 
Out of 180/23 
Out of 180/23 
180/22 


35 


0 


8.04 


0 


8.04 
60.96 


36 


46 A 


32.64 


0 


28.32 
53.54 


37 


180/10 


o 


5.52 


59.06 


46 A 
46 A 


38 


0 


6.89 


6.89 


0 


39 


46 A 


Out of 180 
Out of 180 
Out of 180 


0 


19.95 


0 


19.95 
22.11 


40 


46 A 


o 


22.11 


o 


41 


Out of 180 


9.30 


19.06 


0 


46 A 
46 A 


42 


Out of 180 


11.13 


9.76 
0.00 
0.00 


0 


43 


0 


109.50 
0.00 


11.13 
109.50 

2.28 
59.06 


44 


0 


2.28 
5.52 


45 


o 


53.54 
0.00 


46 


4.59 


0 


4.59 
5.52 


47 


59.06 


0 


48 


5.10 


53.54 
0.00 
53.54 


0 


46 A 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 
54 C 


Out of 180 
Out of 1/1 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 A 
Out of 1/1 


49 
50 


0 


5.10 
5.52 
0.00 
32.32 
10.92 


2.47 
0.00 


0 


59.06 
2.47 
32.32 
56.05 


0 


51 
52 


45.13 


0 


53 


38.91 


16.12 


55.03 


0 


54 


3.15 


0.00 


3.15 


0 


o 


55 


0.00 


11.97 
0.00 


56 


54 C 
54 C 


0 


11.97 
22.41 
44.94 


162/1 
118 & 119 


57 


26.34 


0 


58 


54 C 


94 


0.00 


22.41 
18.60 
60.30 
54.86 
16.10 


60.30 


o 


59 


92 


0 


54 C 
54 C 
54 C 


0.00 
3.84 


54.86 
19.94 


60 


0 


Out of 1/1 
Out of 1/1 


61 


21.00 


4.88 


o 


62 


54 C 


91 


o 


0.00 


41.10 
0.00 


25.88 
41.10 
0.00 


63 


54 B 


Out of 85 


4.52 
3.40 


64 


54 B 


0.00 


0.00 
0.00 
0.22 


110/4 
Out of 113 


0.00 


65 


54 B 


0.00 


o 


0.22 


66 


0.00 


0.96 


0.96 


0 


54 B 
54 B 


67 


Out of 113 
Out of 113 
Out of 113 


1.64 


1.64 


0 


0.00 
0.00 


68 


1.92 


0 


54 B 
54 B 


1.92 
13.41 


69 


114 


0.00 


13.41 


30.71 
15.01 


70 


54 B 


116 , 117/1 


4.40 


1.05 


5.45 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑगस्ट २८, २०१ ९ / भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


९ 


Plot No. 


Sr. 
No. 


Nazul 
Sheet No. 


Encroachment 
on Government 
Land .(Sq. Mt.) 

4.72 


71 


117/2 


54 B 
54 B 


72 


o 


73 


Out of 119 
130/2 
47 


54 B 
54 B 


0 


0 


74 
75 


54 B 


76 


54 B 
54 B 


13.50 
5.58 
8.58 
3.22 


77 


78 


54 B 


79 


Out of 48,49 
Out of 48,49 
Out of 48,49 
Out of 48,49 
Out of 48,49 
50/1 , Out of 68/4 
50/2 , Out of 68/2 
Out of69 
Out of 70 


54 B 
54 B 


17.05 


80 


8.06 


81 


2.30 


54 B 
54 B 


82 


0 


83 


54 B 


Propose Acquisition Area 
Open Area Construction Total Area 
(Sq. Mt. ) Area (Sq.Mt. ) (Sq. Mt. ) 
5.15 5.25 

10.40 
28.55 

0.00 

28.55 
8.44 0.00 

8.44 
5.63 0.00 

5.63 
0.00 4.50 

4.50 
0.00 5.81 

5.81 
2.60 8.35 

10.95 
4.55 0.00 

4.55 
0.00 7.40 

7.40 
0.00 2.86 

2.86 
0.00 3.68 

3.68 
0.00 35.05 

35.05 
0.00 6.84 

6.84 
4.11 0.00 

4.11 
2.97 0.00 

2.97 
10.63 0.00 

10.63 
37.50 

0.00 

37.50 
12.19 0.00 

12.19 
6.08 16.00 

22.08 
17.37 0.00 

17.37 
12.94 0.00 

12.94 
29.92 0.00 

29.92 
0.00 18.43 

18.43 
0.00 16.50 

16.50 
18.73 0.00 

18.73 
22.09 0.00 

22.09 
2.02 0.00 

2.02 
1483.66 739.47 

2223.13 


o 


84 


54 B 


Out of 70 


0 


54 B 


Out of 70 


0 


85 
86 


54 B 
54 B 
54 B 


80/1 
80/2 


12.75 
28.12 


87 


88 


8.51 


53 A 


89 
90 
91 


54 B 


81 
1 , 2 
137 , 138 
Out of 143 
Out of 143 
Out of 143 
88 
Out of 1/18 


10.00 
2.30 
2.89 
5.79 
5.78 


54 B 
54 B 
54 B 
54 B 
46 B 


92 


93 
94 


5.78 


95 


0 


96 


46 B 


0 


Out of 1/18 
Out of 1/18 


97 


46 B 


0 


198.57 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K.GAWADE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


